शालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रीय 
कार्यालयातील ५२७६ अस्थायी पदांना दिनांक १ 
सप्टेंबर, २०२२ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी,२०२३ 
पर्यन्त मुदतवाढ देण्याबाबत-शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्ण २०२२ /प्र.क्र.१५ /२२/प्रशा-५ 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ डिसेंबर, २०२२ 


वाचा- 
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. आढावा २०२२/प्र.क्र.४७/प्रश्ा-५, 
दिनांक २२.जून.२०२२ 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्णर०२२/प्र.क्र.१५/२२/प्रशा-५, 
दिनांक ८ सप्टेंबर,२०२२ 
३. आयुक्‍त (शिक्षण) कार्यालयाचे पत्र क्र. आशिका-२०२२/अस्थायी पदे/मुदतवाढ/ 
आस्था-ब(१२३)/५२४५, दि. २९ ऑगस्ट, २०२२. 
४.शिक्षण आयुक्तालय कार्यालयाचे पत्र GH. आशिकार२०२२/अस्थायीपदे/ 
मुदतवाढ/आस्था-ब(१२३)/६०८५, दिनांक १२ ऑक्टोंबर,२०२२ 
५.शिक्षण आयुक्तालय कार्यालयाचे पत्र जा.क्र. आशिका २०२२/अस्थायीपदे/ 
मुदतवाढ/आस्था-ब(१२३)/६६०५, दिनांक ११ नोव्हेंबर,२०२२ 


प्रस्तावना :- 


झालेय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयातील एकूण ५२७६ अस्थायी 
पदांना संदर्भाधीन क्र.२ रोजीच्या निर्णयान्वये दिनांक १ सप्टेंबर, २०२२ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी, 
२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये 
अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण संचालनाल, पुणे या कार्यालयाचे नामांतर शिक्षण संचालनालय 
(योजना) असे करण्यात आले आहे. शिक्षण आयुक्तालयाने संदर्भ क्र. ४ व ५ येथील पत्राव्दारे 
शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्याची विनंती केली आहे. 
२. शासन निर्णय दिनांक २२.६.२०२२ अन्वये अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण संचालनालय, पुणे 
कार्यालयाचे नामांतर शिक्षण संचालनालय योजना असे करण्यात आळे आहे. शिक्षण 
आयुक्तालयाच्या संदर्भ क्र. ५ नुसार शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्याची बाब विचाराधीन होती. 
त्यास अनुसरुन पुढीलप्रमाणे शुध्दीपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे. 
शासन शुध्दीपत्रक : - 

आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व त्यांच्या अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयात अस्तित्वात 
असलेल्या ५२७६ अस्थायी पदांना शासन निर्णय दिनांक ८ सप्टेंबर,२०२२ अन्वये दिनांक १ 
सप्टेंबर,२०२२ ते दिनांक २८ फेब्रुवारी,२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. याबाबतचा 
आस्थापनानिहाय गोषवारा झासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र- “अ” मध्ये दर्शविण्यात आला 
आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२२ /प्र.क्र.१५/२२/प्रशा-५ 


२. शिक्षण संचालनालय (योजना) कार्यालयासाठी इतर संचालनालयामधुन वर्ग करण्यात 
आलेली पदे संबंधित संचालनालयामध्येच दर्शविण्यात आळी होती. सदर पदे संबंधित 
संचालनालयामधून कमी करुन योजना संचालनालयामध्ये दर्शविण्यात येत आहेत. त्यामुळे दिनांक 
८.९.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र-अ मधील अ.क्र२, ५व ६ 
पुढीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे. 


विवरणपत्र-अ 


आयुक्त, शिक्षण महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयामधीळ ५२६७ 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दिनंक २८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव स्थायी पदे अस्थायी पदे एकूण 


२ शिक्षण संचालक ६३ २६ ८९ 
(माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक) महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे 


प्‌ शिक्षण संचालक ३२ ७१ १०३ 
(प्राथमिक शिक्षण) 


६ शिक्षण संचालक(प्रौढ १५ ३७ GQ 
शिक्षण) महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे 


ऐवजी अ.क्र. २,५ व ६ पुढीलप्रमाणे वाचावे 


विवरणपत्र-अ 


आयुक्त, शिक्षण महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयामधीळ ५२६७ 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२२ ते २८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत शुध्दीपत्रक 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव स्थायी पदे अस्थायी पदे एकूण 


२ शिक्षण संचालक ६२ २० ८२ 
(माध्य. व उच्च 
माध्य.शिक्षण) 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


५ शिक्षण संचाळक ३२ 48 ९१ 
(प्राथमिक शिक्षण), 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


६ शिक्षण संचालक ८ ४९ Gg 
( योजन) महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२२ /प्र.क्र.१५/२२/प्रशा-५ 


३. 


हे शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२१२०९१५४१२७२९२१ असा आहे. 


हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANTOSH 
BASAVESHWAR 
MAMADAPURE 


(संतोष ममदापुरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) , महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर. 

२) महाळेखापाल (लेखा परिक्षा ) , महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 

३) आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

४) राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य, प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 

५) शिक्षण संचालक"(माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 
) 


६) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

७) शिक्षण संचालक (अल्पसंख्यांक व प्रौढ शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र , पुणे 
९) संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक निर्मिती व संशोधन मंडळ, पुणे 


१०) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ,पुणे 
११) ud fasta Bret उपसंचालक 
92) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा 
१३) सर्व जिल्हा परिषदांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक)/ निरंतर(प्रौढ) ) 
१४) सर्व शिक्षण निरीक्षक, बृहन्मुंबई . 
१५) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

) 

) 

) 

) 

) 


१६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७) सर्व जिल्ह्यांचे कोषागार अधिकारी, 

१८) वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

१९) शालेय शिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने 
२०) निवड नस्ती/ प्रशा-५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


